महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “क्ष-किरण तज्ञ” 
या पदाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५०/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ - 
१) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५०/सेवा-२ ,दि.२३.०२.२०२१. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 

शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील fastest संवर्गातील “क्ष-किरण तज्ञ” (वेतनस्तर 
एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता सूची 
संदर्भाधीन दि.२३.०२.२०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठतासूची 
संदर्भात कोणतेही आक्षेप, हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “क्ष-किरण तज्ञ” या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. Wax ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. Fae Weed सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०२१७१८३२४१५११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ jigitally signed by Chandrakant Haridas Wade 
C h andrakant H aridas ™ ra, un Sacalustice 8 spect Asit Depertmit 
a 


, st=I ra, 
109a73bc921 71080ebd81893480c90bedd57685ea1ce3af533f64bce, 


seri 9474e7143b2bc3{d96e8d7bf07d 1ceS1de846 1d4c34ae1e3f643c1 15452 
Wa e 393 idrakant Haridas Wade 
Date: 2022.02.18 13:51:45 +05'30" 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५०/सेवा-२ 


४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 

५. जिल्हा हल्य चिकिस्तक, सामान्य रूग्णालय (सर्व) 

६. संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
७. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५०/सेवा-२, दिनांक १७.०२.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१. संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “क्ष-किरण तज्ञ” 
२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नियम | विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा | मूळ जात नियम 3(2)(31) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती । शौक्षणिक अहता शेरा 
३(२)(ब) नाव मार्ग प्रवर्ग प्रवर्ग नुसार प्रत्यक्ष रूजू दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ दिनांक ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
ae डॉ. दुर्गादास ज्ञानेश्वर धस पदोन्नती ११.०९.६१ अ.जा. 1 | २२.०६.९९ २२.०६.९९ ३१.०५.२२ डीएमआरडी 
(६२ वर्षे) 
२ डॉ. मंगेश रंगनाथराव थेटे सरळसेवा ०६.०७.७३ इ.मा.व. इ.मा.व. २९.०१.०९ २९.०१.०९ ३१.०७.३१ डीएमआरडी, 
डीएनबी.(रेडीओ) 
३ | डॉ. तुकाराम गोविंद माने पदोन्नती ०५.०३.६० खुला Lf 98.09.99 29.09.99 39.03.22 एम.डी. 
(६२ वर्षे) (रेडीओ.) 
g डॉ. (श्रीमती) कल्पना व्यवहारे पदोन्नती १०.०६.६१ इ.मा.व. az 48.09.99 29.09.99 39.04.22 एम.डी. 
(६२ वर्षे) (रेडीओ) 
५ | डॉ. अजय दामोदर कडूकर सरळसेवा १८.०८.७१ खुला शि २१.०६.१३ २१.०६.१३ ३१.०८.२९ एमडी 
(रेडीओ) 
& डॉ. घनश्याम रामचंद्र पाटील पदोन्नती १३.०१.६० अ.जा शिक ०५.०७.१४ ०५.०७.१४ ३१.०१.२२ डीएमआरडी 
(६२ वर्षे) 
७ डॉ. (श्रीमती) तेजस्विनी उध्दवराव | सरळसेवा १४.०४.६२ खुला शि ०१.०८.१४ 09.02.98 30.08.22 डीएमआरडी 
भगत (६० वर्षे) 
८ | डॉ. विष्णू एस. शिदे पदोन्नती ०२.०६.६० खुला विजा अ १६.०६.२० २९.०५.२० ३१.०५.२२ डीएमआरडी तात्पुरती 
(६२ वर्षे) पदोन्नती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२१/प्र.क्र.५०/सेवा-२ 


_____ Ero 


नियम | विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्याचे | नियुक्तीचा | जन्म दिनाक | नियुक्तीचा 


मूळ जात | नियम ३(२)(अ) 


ज्येष्ठता | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अहता 


शेरा 


३(२)(बो नाव मार्ग प्रवर्ग प्रवर्ग नुसार प्रत्यक्ष रूजू दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ दिनांक ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता पदोन्नती) मानीव दिनांक 
क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
९ | डॉ. संजय प्रसाद बिरादार पदोन्नती १२.०६.७० खुला खुला ३१.०५.२० २९.०५.२० ३०.०६.२८ एम.डी. तात्पुरती 
(रेडीओ.) पदोन्नती 
| ० | डा. विरेंद्र गोमाजी कुकडे पदौन्नती ०७.०९.७३ खुला इमाव २९.०५.२० २९.०५.२० ३०.०९.३१ एम.डी. तात्पुरती 
(रेडीओ.) पदोन्नती 
| डॉ. (श्रीमती) स्वाती ई. माले पदोन्नती ०७.०९.६५ खुला अ.जा. २५.०८.२० २५.०८.२० 30,08 .23 डीएमआरडी तात्पुरती 
पदोन्नती व 
उशीरा 
स्जू 


KKKKKKKKKKKKK EERE RE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


